सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२४/प्र.क्र.८९/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०२ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.०१.०४.२०२४. 
२. समक्रमांकाचे दि.०७.०५.२०२४ चे आदेश. 
३. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे क्र.बीयुडी.२०२४/एसएचसी/बी-५३६, 
दि.२९.०८.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात “झेड ई १- ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१८), यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत” “ ३६ 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या उद्दिष्टासाठी महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनासाठी रु.४८,८४,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी वित्त 
विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर ४८ % म्हणजेच रु.२३,४४,३२०/- इतका निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. उपलब्ध तरतुदीपैकी संदर्भ क्र. २ च्या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस रु. ६,९४,११६/- इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र. ३ 
च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य हज समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपलब्ध तरतूद वितरीत करण्याची 
मागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य हज समितीने मागणी केल्यानुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन [नणंय निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीच्या कर्मचाऱयांच्या वेतनावरील माहे जुले २०२४ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीचा खर्च 
भागविण्यासाठी उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत रु. १५,५४,४७०/- (रुपये पंधरा लाख चौपन्न हजार चारशे 
सत्तर फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयास वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत आपला खर्च करण्याची आव्यक ती दक्षता घ्यावी. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि 
महाळलेखापालांच्या GAN खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज 
समिती, मुंबई यांची राहील. 


ey सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून अवर सचिव, (का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी 
प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२४/प्र.क्र.८९/का-५ 


४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “झेड ई १- ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१८), यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत” “ ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या उद्दिष्टाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०२१७०७१७०३१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VISHAKHA SACHIN ADHAV 

Vi H A KH A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b2ad90146c0c24582e5f69373fdb0Odd8bff89e962d3f5d3bb15 
3e589b39cc43, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SACHIN ADHAV एमी 
(विशाखा आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (का-५/का-(, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


